राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठ या 
कार्यालयातील “कक्ष अधिकारी” या पदावरील 


प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस मुदतवाढ देणेबाबत. 


श्री.चंद्रकांत सु.कातकाडे, कक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि-११२०/प्र.क्र.१८/प्रशा-२ (१४-ब) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
तारीख: २३ ऑक्टोबर, २०२३ 


संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेश समक्रमांक, दिनांक १९.०८.२०२० 
व दिनांक ३०.०८.२०२१ . 


शासन आदेश 


उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक १९.०८.२०२० च्या आदेशान्वये, श्री.चंद्रकांत सु.कातकाडे, कक्ष 
अधिकारी, नियोजन विभाग यांची सेवा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य माहिती 
आयोग, नाशिक खंडपीठ या कार्यालयातील “कक्ष अधिकारी” या पदावर एक वर्षांच्या कालावधीसाठी 
प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. त्यानुसार श्री.कातकाडे हे उक्त नमूद कार्यालयात 
दिनांक ०१.०९.२०२० पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. तद्नंतर संदर्भाधीन दिनाक ३०.०८.२०२१ च्या 
आदेशान्वये, श्री.कातकाडे यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या काळावधीस ०२ वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली असून 


त्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी दिनांक ३१.०८.२०२३ रोजी संपुष्टात आला आहे. 


२. आता या आदेशान्वये, श्री.चंद्रकांत सु.कातकाडे, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग यांच्या सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखाळील राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठ या कार्यालयातील “कक्ष 
अधिकारी” या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या काळावधीस ०२ वर्ष म्हणजेच दिनांक ३१.०८.२०२५ पर्यंत अंतिम 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. श्री.कातकाडे यांना यापुढे कोणतीही मुदतवाढ अनुज्ञेय होणार नाही. 


२.१ श्री.कातकाडे यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने दिनाक १९.०८.२०२० च्या शासन आदेशातील इतर 


अटी व शर्ती कायम राहतील. 


शासन Sea क्रमांकः कअनि-११२०/प्र.क्र.१८/प्रशा-२ (१४-ब) 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०२३१७०५२६०२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VIVEK RAMAKANT JADHAV 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0c6f0921 92cae76ac289eef2587c5f28373c6e445e45521 
27b340b424d48717c, post 


\de=400032, st=Maharasht 
J A D H AV serialNumber=F960CA 130E1 B6EOA979CBB41C7516CA46961184 
AD1E4ECE1A118390C02E6745E, cn=VIVEK RAMAKANT JADHAV 
Date: 2023.10.23 17:08:10 +05'30' 


(वि.र.जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
) अ.मु.स, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२३. 
) आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासन भवन, १३ वा मजला, मुंबई-४०० ०३२. 
8) सह/उप सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
) उप सचिव (कार्या-६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
) उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठ, नाशिक 
) श्री.चंद्रकांत सु.कातकाडे, कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, नाशिक खंडपीठ, नाशिक 
प्रशासकीय विभागामार्फत) 
८) निवड नस्ती/संग्रहार्थ प्रा-२ (98-9). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


